राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम व दृष्टी 
क्षीणता कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता 
आवश्‍यक असणारी औषधे व साहित्य 
सामुग्रीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.५२१/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/अंनिका/ 
Medicine प्रशासकीय मान्यता/१०४४-४५/१८, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ 


मधील मंजुर पीआयपी अंतर्गत आवश्‍यक असणारी औषधे व साहित्य सामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांच्या संदर्भीय दिनांक १७ ऑक्टोबर, 


२०१८ च्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण 


कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयाला (PIP) मान्यता प्राप्त 


झालेली आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा रुग्णालयातील मोफत मोतीबिंदु शास्त्रक्रियेसाठी आवश्‍यक 


असणारी औषधे व साहित्य सामुग्री उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
सन २०१८-१९ मध्ये FMR Code ६.२.१५.१ Assistance for consumables / drugs / medicine 
to the Govt. District Hospital for Cat sx etc @ Rs.1000/- per case या घटकांतर्गत रु. 


224.82 लक्ष व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत EMR Code ६.२.२१.१ Procurement of Drugs 


and supplies या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून रु. 240.00 लक्ष असा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र. ५२१/आ -७ 


एकूण रु. ४३५.६२ लक्ष इतक्या रकमेच्या औषधे व साहित्य सामुग्रीच्या खरेदीचा तपशील 


पुढीलप्रमाणे आहे :- 

Rs. In lakhs 
ae Name of Drug & Consumables (60% of 
9 Total 

Demand) 

1 2 
Ophthalmic Drug & Consumables 

1 | Intra Ocular Lenses Each [412.1] 25.93 
2 Inj. Hydroxy Propyl Methyl Cellulose USP 2 % In Sterile Isonic Base PFS 2 50.61 

ml PFS [346.1] 
3 | Black Goggles for Cata. Patients [691.1] 10.12 
4 | Polydrapes (Eye) Disposable [692.2] 6.25 
5 | Tunnel Blade [692.1] 38.07 
6 Nonabsorable microsuture monofilament nylon Size 10-0 Box of 12 Foils 31.16 

[652.1] 
7 | Hyluronidase Inj 2 ml [408.1] 0.16 
| 8 | Atropine Sulphate Eye Ointment 5 gm [352.1] 0.19 
| 9 | Topical Lignocaine (Xylocaine ) 4 % 30 ml Vial [1.6] 0.83 
10 | Ketorolac Promethymene Eye Drop 5 ml [409.1] 7.24 
11 | Moxifloxacin + Prednisolone Acetate Eye Drop 5 ml [410.1] 15.92 
12 | Pilocarpine Eye Drops 5 ml [345.1] 0.08 
13 | Proparacaine Eye Drops 5 ml [411.1] 0.04 
14 | Timolol Maleate Eye Drops 5 ml [351.1] 0.32 
15 | Tropicamide Eye Drop 1% 5 ml [347.1] 1.11 
16 | Tropicamide+ Phenylephrine HCL Eye Drops 5 ml [354.1] 2.78 
17 | Homatropine Drops 5 ml [353.1] 1.06 
18 | Chloramphenicol Eye Applicaps [342.1] 6.89 
19 | Ciprofloxacin + Dexamethasone Eye Drops 5 ml [344.1] 37.69 
20 | Ciprofloxacin Eye/Ear drop 5 ml [343.1] 177.48 
21 | Ciprofloxacin Eye Ointment 5 gm [343.2] 4.88 
22 | Lignocaine HCI 1.P Inj 2 % 30 ml Vial [1.2] 5.57 
23 | Acetazolamide Tab [349.1] 1.51 
24 | Disposable Needle 26G Each [628.1] 7.20 
25 | Pilocarpine Nitrate Drop 5 ml [418.1] 2.54 

Total 435.62 


३. सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१ सदर अंधत्व व दृष्टी क्षीणता रुग्णांना आवश्‍यक असणारी औषधे व साहित्य सामुग्री यांची 
आव्यकता / मागणी याची sera / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या 
खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र. ५२१/आ -७ 


२) सदरहू अंधत्व व दृष्टी क्षीणता रुग्णांना आवश्‍यक असणारी औषधे व साहित्य सामुग्री यांचे 
विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या 
बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) 
यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fatrdar (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(9) सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च FMR Code 6.2.15.1 Assistance for consumables / 


drugs / medicine to the Govt./ District Hospital for Cat sx etc @ Rs.1000/- per case आणि 
FMR Code 6.2.21.1 Procurement of Drugs and su.pplies या घटकांतर्गत सन २०१ ८-१९ मध्ये 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र. ५२१/आ -9 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

१२) प्रस्तुत प्रकरणी किती निधीची खरेदी करण्यात आली व संबंधीत एपकरणे कोणत्या 
जिल्ह्यांना व किती पुरवठा करण्यात आला, याची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 


घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८११२२११३९४२९७१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
7 ण DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


Pedg १0 al ka Government Of Maharashtra, OU 
= Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.11.22 15:17:31 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र. ५२१/आ -७ 


प्रत :- 

१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
२ 
3 
8 
4 


es 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


£99) 


S 
YS re Yer Trl I “'-- पावक 


८ 


अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


